सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ४ट 


शुक्रवार , दिनांक १९ जानेवारी २०१८ : पौष २९ , शके १९३९ 


झकिंमत ० . ०० रु .ट 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


जिल्हाधिकारी याजकडून 
वाचा : १ . मा . राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचे 
पत्र क्र . आदेश क्र . SEC / 1095/ Desk. 3 दिनांक ७ फेब्रुवारी , १९९५ 

२. मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . रानिआ / 
मनपा .२०१६/ प्र.क्र .४६/ कावि - ५ दिनांक ३१ जानेवारी २०१७ 

३ . मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . 
रानिआ/ जिपपंस.२०१० / प्र. क्र .९/ कावि- ७ दिनांक . १९ नोव्हेंबर , २०१० व 

रानिआ/ नपा- २०१५/ प्र.क्र . १० / का - ६ दिनांक १० ऑगस्ट 
२०१५ . 

४. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , 
१९६१ मधील १५-(ब ) १ व ६२ ( अ) १ 

आदेश 
जा . क्र . २०१७/ सा . प्र ./ जि . प.पं . स . सार्व. नि .- २०१७/ कावि- २९६. 
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ च्या 
संबंधाने निवडणुकीत करण्यांत आलेला निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराचा 


निवडणूक खर्च मा . राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचे 
पत्र क्र . आदेश क्र . SEC /1095 / Desk.3 दिनांक ७ फेब्रुवारी , १९९५ 
नुसार निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्याचे दिनांकापासून ३० दिवसांचे 
आत सादर करणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या अधिनियम , १९६१ मधील १५ - ( ब ) १ व ६२ ( अ) १ मधील 
तरतुदीनुसार संदर्भ क्र . ३ नुसार वरीलप्रमाणे उमेदवाराचा निवडणूक 
खर्च सादर न करणाऱ्या उमेदवारांना निरर्ह ठरविण्यासाठी जिल्हाधिकारी 
निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी मा . राज्य निवडणूक आयोगाने विहीत 
केलेल्या रितीने व विहीत केलेल्या मुदतीत उमेदवाराचा निवडणूक खर्चाचा 
हिशोब सादर न केलेल्या उमेदवाराना अधिनियमातील उक्त तरतुदीनुसार 
ती व्यक्ती निरर्ह असल्याचे घोषित करील ; आणि अशी व्यक्ती अशा 
आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या कालावधी करिता , जिल्हा परिषद / 
पंचायत समितीचा सदस्य म्हणून राहण्यास किवा जिल्हा परिषद /पंचायत 
समितीचा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह ठरविण्यात 
आल्याचे उमेदवारनिहाय स्वतंत्र आदेश पारीत करण्यात आलेले आहे . 
त्याबाबत उमेदवारनिहाय तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे . 


औ. भाग १ अ ( असा) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १९ जानेवारी २०१८ : पौष २९ , शके १९३९ 


भाग १- अ असाधारण 


जिल्हा परिषद , औरंगाबाद . जिल्हा औरंगाबाद निवडणूक विभाग उमेदवार 
अ .क्र . | निवडणूक विभाग क्र . नांव उमेदवाराचे नांव पत्ता 

निरर्ह ठरविणाऱ्या आदेश क्र . व दिनांक 


१ 


५५ - आडूळ बु. 


२ 


। ५९ - ढोरकीन 


५९ - ढोरकीन 


४ 


| ४९- वडगांव को . उत्तर पूर्व 


| ४७ - सावंगी 


४५ - गोलटगांव 


श्रीमती गिरी मनिषा किरण 
मु . पुसेगाव पो . दावरवाडी, ता .पैठण, जि . औरंगाबाद 
| श्रीमती निकाळजे गोदावरी शेषराव 
मु. पो . वाहेगाव , ता. पैठण , जि . औरंगाबाद 
श्रीमती मलपुरे सुमनबाई लक्ष्मण 
मु . पो . धुपखेडा , ता . पैठण, जि . औरंगाबाद 
साठे अरुणा दत्तात्रय 
रा . वडगाव कोल्हाटी , ता .जि . औरंगाबाद 
शेजवळ रमेश किसन 
रा . बाळापूर , ता .जि . औरंगाबाद 
अंबिलढगे तुकाराम विश्राम 
रा . काहोळ , ता . जि . औरंगाबाद 
निकाळजे सिद्धार्थ राहूल 
रा . गोलटगाव , पो . खोदगांव , ता . जि . औरंगाबाद 
भारसाखळे उमेश संपत 
रा . शेवगाव खोटेगांव , ता .जि . औरंगाबाद 
श्रीमती राठोड अरुणाबाई विलासचंद्र 
मु . पो . हनुमंतखेडा, ता . सोयगाव , जि . औरंगाबाद 
श्रीमती सोनवणे संगिताबाई कैलास 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 
श्रीमती सोनवणे प्रतिभा पवनकुमार 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 


२०१७/ सा .प्र./ जि .प.पं . स . सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
| २६९ / आदेश क्र .(१ ) दि . ८ /९/ २०१७ 

२०१७ / सा .प्र./ जि . प.पं. स . सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( २) दि . ८ /९ / २०१७ 

२०१७ / सा .प्र ./ जि .प. पं. स . सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .(३ ) दि . ८/९ / २०१७ 

२०१७ / सा .प्र ./ जि .प .पं . स . सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
२६९/ आदेश क्र .(४ ) दि . ८ /९ / २०१७ 

२०१७/ सा .प्र ./ जि .प.पं . स. सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( ५) दि . ८ / ९/ २०१७ 

२०१७/ सा .प्र./ जि .प.पं .स . सार्व निवड . २०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .(६ ) दि . ८ /९ / २०१७ 

२०१७/ सा .प्र ./ जि .प.पं . स . सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( ७) दि . ८ / ९/ २०१७ 

२०१७/ सा . प्र./ जि .प.पं . स . सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
२६९/ आदेश क्र .( ८) दि . ८ /९/ २०१७ 

२०१७/ सा .प्र./ जि .प.पं. स. सार्व निवड .२०१७/ कावि 
२६९/ आदेश क्र .(९ ) दि . ८/ ९/ २०१७ 

२०१७/ सा .प्र./ जि . प.पं . स. सार्वनिवड .२०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( १० ) दि . ८ /९ / २०१७ 

२०१७/ सा .प्र./ जि .प.पं . स . सार्व.निवड. २०१७/ कावि | 
२६९ / आदेश क्र .( ११ ) दि . ८ / ९/ २०१७ 


४५ - गोलटगांव 


४५ - गोलटगांव 


९ 


। ३ - गोंदेगांव 


१० । १३ - करंजखेडा 


११ । १३ - करंजखेडा 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १९ जानेवारी २०१८ : पौष २९ , शके १९३९ 


१२ | १४ - चिंचोली लिं . 


१३ | १९ - देवगांव रं . 


१४ | ३६ - अंबेलोहळ 


१५ 


३८ - वाळूज 


१६ | ४० - शिल्लेगाव 


१७ | ४० - शिल्लेगाव 


श्री . गुंजाळ परसराम भागाजी 

२०१७/ सा .प्र ./ जि . प.पं . स. सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 

२६९ / आदेश क्र .( १२) दि . ८ /९/ २०१७ 
श्री . सुरासे ललीतकुमार मच्छिंद्र 

२०१७/ सा .प्र./ जि .प.पं . स. सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 

२६९/ आदेश क्र .( १३ ) दि . ८ /९ / २०१७ 
श्री . जाधव भैयासाहेब शेषराव 

२०१७/ सा .प्र./ जि .प.पं . स . सार्वनिवड.२०१७/ कावि 
मु . घानेगांव , ता . गंगापूर , जि . औरंगाबाद 

२६९ / आदेश क्र .(१४ ) दि . ८ /९/ २०१७ 
श्री . माने जयकुमार इजाक 

२०१७/ सा .प्र./ जि .प.पं . स . सार्व.निवड. २०१७ / कावि 
मु .हनुमतगांव , पो .वाळूज , ता . गंगापूर , जि . औरंगाबाद | २६९/ आदेश क्र .(१५) दि . ८/ ९/ २०१७ 
श्रीमती चव्हाण ज्योत्सना प्रदीप 

२०१७/ सा . प्र./ जि .प.पं . स . सार्व निवड . २०१७/ कावि 
मु . वजनापूर , पो . सिद्धनाथ वाडगांव , ता . गंगापूर , २६९ / आदेश क्र .( १६ ) दि . ८ / ९/ २०१७ 
जि . औरंगाबाद 
श्रीमती जगताप सुनिताबाई दादासाहेब 

२०१७/ सा .प्र./ जि .प.पं . स . सार्वनिवड.२०१७/ कावि 
मु . गोपालवाडी शिरेसायगांव , ता . गंगापूर , २६९ / आदेश क्र .( १७ ) दि . ८ / ९/ २०१७ 
जि . औरंगाबाद 
श्री . मनाळ अर्जुन रायभान 

२०१७/ सा .प्र./ जि .प.पं . स .सार्व निवड.२०१७/ कावि 
रा . वाहेगांव , ता . गंगापूर, जि . औरंगाबाद 

२६९/ आदेश क्र .( १८ ) दि . ८ /९/ २०१७ 
श्रीमती काळे प्रमीला विनोद 

२०१७ / सा . प्र./ जि . प.पं . स. सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
रा . जामगांव , पो . रघुनाथ नगर , ता . गंगापूर , | २६९/ आदेश क्र .( १९ ) दि . ८ /९/ २०१७ 
जि . औरंगाबाद 
श्री . जाधव छाबुराव शंकरराव 

२०१७/ सा .प्र ./ जि . प.पं . स. सार्व निवड . २०१७/ कावि 
मु . पो . पाल , ता .फुलंब्री , जि . औरंगाबाद 

२६९/ आदेश क्र .( २० ) दि . ८ / ९/ २०१७ 
श्रीमती तांदळे लताबाई नारायण 

२०१७ / सा .प्र ./ जि . प.पं . स. सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
मु . पो . गणोरी , ता . फुलंब्री, जि . औरंगाबाद २६९ / आदेश क्र .( २१) दि . ८ /९ / २०१७ 
श्री . जाधव रणजितसिंग इंदरसिंग 

२०१७ / सा .प्र./जि . प.पं . स. सार्व निवड .२०१७/ कावि 
मु . धोत्रा, पो .पानवडोद , ता .सिल्लोड , जि . औरंगाबाद | २६९ / आदेश क्र .( २२) दि . ८/ ९/ २०१७ 
श्रीमती पाटील जया तुळशीराम 

२०१७/ सा . प्र ./ जि .प .पं . स . सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
मु . पो . अंभई , ता . सिल्लोड , जि . औरंगाबाद २६९ / आदेश क्र .( २३) दि . ८ / ९/ २०१७ 


| ४१ - नेवरगांव 


१९ । ४२ - जामगाव 


२२ - पाल 


| २३ - गणोरी 


२२ । ५ - शिवणा 


२३ । ६ - उंडणगांव 


( नवल किशोर राम ) 
जिल्हाधिकारी औरंगाबाद 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १९ जानेवारी २०१८ : पौष २९ , शके १९३९ 


भाग १ - अ असाधारण 


पंचायत समिती सोयगांव उमेदवार 
उमेदवाराचे नांव पत्ता 


अ .क्र . निर्वाचक गणाचे क्र . व नांव 


निरर्ह ठरविणाऱ्या आदेश क्र . व दिनांक 


१ 


१ | ३ - आमखेडा 


श्री . रावळकर दीपक तुकाराम 
मु . आमखेडा, ता . सोयगांव , जि . औरंगाबाद 
श्रीमती गायकवाड मीराबाई सीताराम 
मु . पो . गोंदेगाव , ता . सोयगांव , जि . औरंगाबाद 


२०१७ / सा .प्र ./जि .प.पं . स. सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
२६९/ आदेश क्र .( १२ ) दि . ८/ ९/ २०१७ 
२०१७/ सा . प्र./ जि .प.पं. स. सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( १३ ) दि . ८ / ९/ २०१७ 


। । ५ - गोंदेगांव 


पंचायत समिती सिल्लोड 


अ .क्र . निर्वाचक गणाचे क्र . व नांव 


उमेदवाराचे नांव पत्ता 


निरर्ह ठरविणाऱ्या आदेश क्र . व दिनांक 


१० - पानवडोद 


१३ - घाटनांद्रा 


१३ - घाटनांद्रा 


श्री . जगताप निलेश देविदास 

२०१७/ सा .प्र ./ जि . प.पं . स . सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
मु . पो . शिवना , ता . सिल्लोड , जि . औरंगाबाद २६९/ आदेश क्र .( ४९ ) दि . ८/ ९/ २०१७ 
श्री . खैरे अरुण धनाजी 

२०१७/ सा .प्र ./ जि .प.पं . स. सार्व.निवड.२०१७/ कावि 
मु . पो . घाटनांद्रा , ता . सिल्लोड , जि . औरंगाबाद २६९ / आदेश क्र .( ५० ) दि . ८ /९ / २०१७ 
श्री . तायडे रामेश्वर सुभाष 

२०१७ / सा . प्र./ जि . प.पं . स . सार्व.निवड . २०१७ / कावि 
मु . पो . चारनेर, ता . सिल्लोड , जि . औरंगाबाद २६९ / आदेश क्र .( ५१ ) दि . ८ / ९/ २०१७ 
श्रीमती शेख मुमताजबी मुनीर 

२०१७/ सा . प्र./ जि .प.पं . स. सार्व.निवड.२०१७/ कावि 
मु . पो .डोंगरगांव अन्वी, ता.सिल्लोड , जि . औरंगाबाद २६९ / आदेश क्र .( ५२ ) दि . ८ / ९/ २०१७ 
श्रीमती भोटकर अनिता मनोहर 

२०१७/ सा .प्र ./ जि . प.पं . स. सार्वनिवड .२०१७/ कावि 
मु . माडणा, पो . उंडणगांव , ता .सिल्लोड , जि . औरंगाबाद २६९ / आदेश क्र .( ५३ ) दि . ८/९/ २०१७ 
श्री . तायडे संभाजी कडुबा 

२०१७/ सा . प्र./ जि .प. पं. स . सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
मु . पो . अंधारी , ता . सिल्लोड , जि . औरंगाबाद २६९ / आदेश क्र .( ५४ ) दि . ८ / ९/ २०१७ 


६ । १५ - पालोद 


| ७ | १६ - हट्टी 


८ | १९ - अंधारी 


पंचायत समिती कन्नड 
उमेदवाराचे नांव पत्ता 


अ .क्र . निर्वाचक गणाचे क्र . व नांव 


निरर्ह ठरविणाऱ्या आदेश क्र . व दिनांक 


२५ - करंजखेडा 


१० | २५ - करंजखेडा 


११ | २५ - करंजखेडा 


१२ | २५ - करंजखेडा 


श्री . उघडे नवसा विश्वनाथ 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 
श्री . माळी कौसाबाई ओंकार 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 
श्रीमती सोनवणे ताराबाई उत्तमराव 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 
श्रीमती सोनवणे नानुबाई सखाराम 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 
श्रीमती लोखंडे बबिताबाई गंगाराम 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 
श्री . पवार दिलीप बाळू 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 
श्री . पवार साहेबराव बाळा 
ता . कन्नड, जि . औरंगाबाद 


२०१७/ सा .प्र ./ जि .प.पं. स . सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( १५ ) दि . ८ / ९/ २०१७ 
२०१७/ सा .प्र ./ जि .प.पं. स . सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
२६९/ आदेश क्र .( १६ ) दि . ८ /९/ २०१७ 
२०१७/ सा .प्र./ जि .प.पं . स . सार्वनिवड.२०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( १७ ) दि . ८/९ / २०१७ 
२०१७/ सा .प्र./ जि .प.पं . स. सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
२६९/ आदेश क्र .( १८ ) दि . ८/९ / २०१७ 
२०१७/ सा .प्र./ जि .प.पं. स . सार्वनिवड. २०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( १९ ) दि . ८ /९/ २०१७ 
२०१७/ सा .प्र./ जि .प.पं . स . सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
२६९/ आदेश क्र .( २० ) दि . ८ / ९/ २०१७ 
२०१७/ सा .प्र./ जि .प.पं . स. सार्व निवड .२०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( २१ ) दि . ८ /९ / २०१७ 


१३ | २६ - घाटशेंद्रा 


१४ | २७ - चिंचोली लिं . 


१५ | २७ - चिंचोली लिं . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १९ जानेवारी २०१८ : पौष २९ , शके १९३९ 


१६ | २७ - चिंचोली लिं . 


१७ | २८ - नाचनवेल 


२८ - नाचनवेल 


२८ - नाचनवेल 


| २९ - पिशोर 


श्री . सोन्ने दीपक विठ्ठल 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 
श्रीमती थोरात सविता किशोर 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 
श्रीमती धुमाळ चंद्रकलाबाई आप्पाराव 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 
श्रीमती भोसले हिराबाई भाऊसाहेब 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 
श्री . सचिन प्रभाकर निकम 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 
श्री . लोखंडे रवींद्र नरसिंग 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 
श्रीमती चव्हाण शालिनीबाई योगेशराव 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 
श्री . घुले रामदास वाल्मीक 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 
श्री . पवार तातेराव विठ्ठलराव 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 
श्रीमती चव्हाण सुलाबाई रोहिदास 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 


२०१७/ सा . प्र./ जि .प.पं . स . सार्व निवड . २०१७/ कावि 
२६९/ आदेश क्र .( २२) दि . ८ /९ / २०१७ 
२०१७/ सा .प्र ./ जि .प.पं. स . सार्वनिवड .२०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( २३ ) दि . ८ /९/ २०१७ 
२०१७/ सा .प्र ./ जि .प.पं . स .सार्व.निवड.२०१७ / कावि 
२६९ / आदेश क्र .( २४ ) दि . ८ / ९/ २०१७ 
२०१७/ सा .प्र ./ जि .प.पं . स .सार्व.निवड.२०१७ / कावि 
२६९/ आदेश क्र .( २५ ) दि . ८ / ९/ २०१७ 
२०१७/ सा . प्र./ जि .प.पं . स . सार्व.निवड . २०१७ / कावि 
२६९/ आदेश क्र .( २६ ) दि . ८ / ९/ २०१७ 
२०१७ / सा .प्र ./ जि .प .पं . स . सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .(२७) दि . ८ /९/ २०१७ 
२०१७/ सा .प्र ./जि .प.पं. स .सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( २८ ) दि . ८ / ९/ २०१७ 
२०१७ / सा .प्र ./ जि .प.पं . स. सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( २९ ) दि . ८ /९/ २०१७ 
२०१७/ सा .प्र ./ जि . प.पं . स . सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( ३० ) दि . ८ /९ / २०१७ 
२०१७/ सा . प्र./ जि .प.पं . स . सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( ३१) दि . ८ / ९/ २०१७ 


२१ | ३० - निंभोरा 


२२ / ३२ - चिकलठाण 


२३ । 


३४ - चापानेर 


२४ | 


३४ - चापानेर 


३५ - जेहूर 


पंचायत समिती फुलंब्री 
उमेदवाराचे नांव पत्ता 


अ. क्र निर्वाचक गणाचे क्र . व नांव 


निरर्ह ठरविणाऱ्या आदेश क्र . व दिनांक 


४ 


२६ । ३९ - बाबरा 


श्री . आव्हाड विठ्ठल दादाराव 
मु .निधोना , ता .फुलंब्री, जि . औरंगाबाद 
श्रीमती शेख तस्लिमाबी सलीम 
मु . पो . धामणगांव , ता .फुलंब्री , जि . औरंगाबाद 


२०१७/ सा .प्र ./ जि . प.पं . स. सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
२६९/ आदेश क्र .( १४ ) दि . ८ / ९/ २०१७ 
२०१७/ सा .प्र ./ जि .प .पं . स . सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( ४८ ) दि . ८ /९/ २०१७ 


२७ | ४३ - जातेगांव 


पंचायत समिती खुलताबाद 
उमेदवाराचे नांव पत्ता 


अ . क्र निर्वाचक गणाचे क्र . व नांव | 


निरर्ह ठरविणाऱ्या आदेश क्र . व दिनांक 


निरंक 


निरंक 


निरंक 


पंचायत समिती वैजापूर 
उमेदवाराचे नांव पत्ता 


अ .क्र 


निर्वाचक गणाचे क्र . व नांव 


निरर्ह ठरविणाऱ्या आदेश क्र . व दिनांक 


१ 


४ 


| ५४ - पोखरी 


श्रीमती सूर्यवंशी हिराबाई नानासाहेब 
मु . मनोली, पो. मनेगाव , ता . वैजापूर , जि . औरंगाबाद 
श्रीमती त्रिभुवन सोनाली अंतिलाल 
मु . पो . जानेफळ, ता . वैजापूर , जि . औरंगाबाद 


२०१७/ सा .प्र ./ जि .प.पं. स . सार्वनिवड .२०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( ४४ ) दि . ८ /९ / २०१७ 
२०१७ / सा .प्र./जि .प.पं . स. सार्व.निवड.२०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( ४५ ) दि . ८ /९ / २०१७ 


२९ । 


५८ - खंडाळा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १९ जानेवारी २०१८ : पौष २९ , शके १९३९ 


भाग १ - अ असाधारण 


३० | ५८ - खंडाळा 


श्रीमती बोर्डे पदमाबाई रामदास 
मु . पो . खंडाळा , ता . वैजापूर , जि . औरंगाबाद 
श्रीमती भराडे मंदाबाई सीताराम 
मु . पो . बाजाठाण , ता. वैजापूर , जि . औरंगाबाद 


२०१७/ सा . प्र./ जि . प.पं . स . सार्व.निवड .२०१७ / कावि 
२६९ / आदेश क्र .( ४६ ) दि . ८ / ९/ २०१७ 
२०१७/ सा .प्र ./ जि . प.पं . स . सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( ४७ ) दि . ८ /९ / २०१७ 


३१ । ६८ - नागमठाण 


पंचायत समिती गंगापूर 
उमेदवाराचे नांव पत्ता 


अ . क्र . निर्वाचक गणाचे क्र . व नांव 


निरर्ह ठरविणाऱ्या आदेश क्र . व दिनांक 


१ 


३२ | ६९ - माळीवाडगाव 


२०१७/ सा .प्र./जि .प .पं . स . सार्व.निवड. २०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( ३२) दि . ८ /९ / २०१७ 
२०१७/ सा .प्र./जि . प.पं . स. सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( ३३ ) दि . ८ /९ / २०१७ 


३३ । ७० - सावंगी 


३४ | ७० - सावंगी 


३५ । ७५ - वाळूज 


३६ । ७६- लिंबेजळगाव 


३७ । ७८ - घोडेगाव 


श्री . कीर्तीकर लक्ष्मीबाई भाऊसाहेब 
मु . खडक नारळा ता . गंगापूर , जि . औरंगाबाद 
श्री . चंडालिया प्रतीक संजय 
प्लॉट नं . ३७ गणपती मंदीर रोड , लासूर स्टेशन 
ता . गंगापूर , जि . औरंगाबाद 
श्री . बनसोडे तानाजी शंकर 
मु. पो . लासूर स्टेशन , ता . गंगापूर , जि . औरंगाबाद 
श्रीमती साबळे मंदाबाई अशोकराव 
मु . पो . वाळूज , ता. गंगापूर , जि . औरंगाबाद 
श्रीमती आव्हाड सुशिला सुभाष 
मु .नायगाव पो .वाळूज , ता . गंगापूर , जि . औरंगाबाद 
श्री . शिराळे रामनाथ लक्ष्मण 
मु . पो . कनकोरी , ता .गंगापूर , जि . औरंगाबाद 
श्रीमती कु -हाडे ज्योती कैलास 
मु . पो . रांजणगांव पोल , ता . गंगापूर , जि . औरंगाबाद 
श्री . मनाळ ऋषिकेश सोपान 
मु. पो . वाहेगांव, ता . गंगापर , जि . औरंगाबाद 
श्री . जनराव अंबादास भिमाजी 
घर नं . ११४ वरखेड, ता . गंगापूर , जि . औरंगाबाद 
श्रीमती पल्हारे लताबाई शामराज 
घर नं .२२ महमदपूर , ता . गंगापूर , जि . औरंगाबाद 
श्री . म्हसरूप पाटील काकासाहेब भिमराज 
मु . पो . अगरवाडगांव , ता . गंगापूर , जि . औरंगाबाद 


३८ । ७९ - शिल्लेगांव 


२०१७/ सा .प्र./ जि . प.पं . स . सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( ३४ ) दि . ८ /९ / २०१७ 
२०१७/ सा .प्र./ जि .प.पं . स. सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( ३५) दि . ८ /९ / २०१७ 
२०१७/ सा .प्र./जि . प.पं . स .सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .(३६ ) दि . ८/ ९/ २०१७ 
२०१७/ सा .प्र ./ जि .प.पं . स . सार्व.निवड .२०१७ / कावि 
२६९ / आदेश क्र .( ३७ ) दि . ८ / ९/ २०१७ 
२०१७/ सा . प्र ./ जि . प.पं . स . सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( ३८ ) दि . ८ /९ / २०१७ 
२०१७/ सा .प्र./ जि .प .पं . स . सार्व.निवड. २०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( ३९ ) दि . ८ /९ / २०१७ 
२०१७/ सा .प्र ./ जि . प.पं . स . सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( ४० ) दि . ८ /९/ २०१७ 
२०१७/ सा .प्र ./ जि .प.पं . स. सार्व.निवड .२०१७ / कावि 
२६९ / आदेश क्र .( ४२) दि . ८ /९ / २०१७ 
२०१७ / सा . प्र ./ जि . प. पं . स . सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( ४३) दि . ८ /९ / २०१७ 


३९ । ८१ - वाहेगांव 


| ८१ - वाहेगांव 


४१ / ८२ - नेवरगांव 


४२ | ८४ - कायगांव 


पंचायत समिती औरंगाबाद 
उमेदवाराचे नांव पत्ता 


अ . क्र . निर्वाचक गणाचे क्र . व नांव | 


निरर्ह ठरविणाऱ्या आदेश क्र . व दिनांक 


४ 


९७ - वडगांव को उत्तर 


४४ । ८८ - लाडसावंगी 


श्री . गोराडे दयानंद रमेश 
मु . वडगांव को . ता . जि . औरंगाबाद 
श्री . पडूळ प्रमोद अण्णासाहेब 
मु . पो . लाडसावंगी , ता. जि . औरंगाबाद 
श्री . काळे अमोल रमेश 
मु . बजाजनगर , ता . जि . औरंगाबाद 


२०१७/ सा .प्र./ जि .प.पं . स. सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( ५) दि . ८ /९ / २०१७ 
२०१७/ सा .प्र./ जि .प.पं . स . सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .(६ ) दि . ८/ ९/ २०१७ 
२०१७/ सा .प्र ./ जि . प.पं . स . सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( ७) दि . ८ / ९ / २०१७ 


४५ | ९८ - वडगांव को पूर्व 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १९ जानेवारी २०१८ : पौष २९ , शके १९३९ 


४६ 


९८ - वडगांव को पूर्व 


४७ | १०१ - पंढरपूर 


श्री . नवले रामेश्वर सूर्यकांत 
मु . बजाजनगर , ता . जि . औरंगाबाद 
श्रीमती गिरे निर्मला बबन 
मु .पंढरपूर , ता. जि . औरंगाबाद 
डांगर सोनाली नारायण 
मु . वळदगांव, ता. जि . औरंगाबाद 
श्री . शेख अजीज शफीक 
मु . वडगांव खु. पो . गेवराई , ता . जि . औरंगाबाद 


२०१७/ सा . प्र./ जि .प.पं . स . सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
२६९/ आदेश क्र .( ८ ) दि . ८ /९/ २०१७ 
२०१७/ सा .प्र ./ जि .प.पं . स. सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
२६९/ आदेश क्र .(९ ) दि . ८ / ९/ २०१७ 
२०१७/ सा .प्र./ जि .प.पं . स . सार्व निवड. २०१७ / कावि 
२६९/ आदेश क्र .( १० ) दि . ८ / ९/ २०१७ 
२०१७/ सा .प्र ./ जि .प.पं . स. सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( ११ ) दि . ८ /९ / २०१७ 


१०१ - पंढरपूर 


४९ | १०२ - गेवराई ब्रुक बाँड 


पंचायत समिती पैठण 


अ .क्र . निर्वाचक गणाचे क्र . व नांव 


उमेदवाराचे नांव पत्ता 


निरर्ह ठरविणाऱ्या आदेश क्र . व दिनांक 


१ 


५० | ११२ - एकतुनी 


११४ - नावगाव 


श्रीमती ढाकणे द्वारकाबाई निवृत्ती 

२०१७/ सा .प्र./ जि . प.पं . स .सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
मु . पो .ब्राम्हणगांव , ता . पैठण , जि . औरंगाबाद २६९/ आदेश क्र .(१ ) दि . ८/ ९/ २०१७ 
श्रीमती शेख सगीराबी हुसेन 

२०१७/ सा .प्र./जि .प.पं. स. सार्व.निवड.२०१७/ कावि 
घर क्र . १४४ , तुळजापूर पो . नवगाव , ता . पैठण २६९ / आदेश क्र .( २ ) दि . ८ /९ / २०१७ 
जि . औरंगाबाद 
श्री . मोडे सचिन बबन 

२०१७/ सा .प्र./जि .प.पं . स. सार्व.निवड . २०१७ / कावि 
मु .तोंडोळी , पो .ढोरकीन , ता . पैठण , जि . औरंगाबाद | २६९ / आदेश क्र .(३ ) दि . ८ /९ / २०१७ 
श्री . प्रधान शिवाजी निवृत्ती 

२०१७/ सा .प्र./ जि .प.पं . स. सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
मु . ईमामपूर , पो . रांजणगांव , ता . पैठण, जि . औरंगाबाद | २६९ / आदेश क्र .(४ ) दि . ८ /९ / २०१७ 


११८ - लोहगाव बु. 


५३ | १२० - रांजणगांव खुरी 


( नवल किशोर राम ) 
जिल्हाधिकारी औरंगाबाद 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


